कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वाहतूकीसंदर्भात 
उपाययोजना करण्यासाठी मा.मंत्री (परिवहन) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय वाहतूक 
कृतिदल (Transport Task Force) स्थापन 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.एमव्हीआर ०६२०/प्र.क्र.९७/परि-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जुले, २०२०. 


वाचा - शासन निर्णय समक्रमांक दि.२३.६.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वाहतूकीच्या समस्यासंदर्भात विविध उपाययोजना 


करण्याकरीता संदर्भाधिन दि.२३.०६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मा.मंत्री (परिवहन) यांच्या 


अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृतीदल (Task force) स्थापन करण्यात आले आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील तक्त्यात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र कृतीदलातील सहभाग पदनाम 
1 १_| मा.मंत्री (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२ | मा.राज्यमंत्री (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. उपाध्यक्ष 
३ | अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
४ | सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
५ | अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
६ | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन सदस्य 
महामंडळ, मुंबई. 
७ | महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विदयुत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, सदस्य 
बेस्ट भवन, मुंबई. 
८ | महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टंकर्स, बस वाहतूक महासंघ यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
९ | विविध ऑटोरिक्षा/टक्सी संघटनांचे प्रतिनिधी (कमाल ४) (परिवहन सदस्य 


आयुक्त कार्यालयामार्फत) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर ०६२०/प्र.क्र.९७/परि-२ 


| ao | o | अध्यक्ष, महाराष्ट्र ट्रक, टेम्पो ओनर्स असोसिएठठान, मुंबई सदस्य 
११ | वेब बेस्ड टॅक्सी (ओला, उबेरसह) चालक संघटनांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१२ | बस अन्ड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (800) यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
१३ | मुंबई बस मालक संघटना यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१४ | अल इंडीया मोटार ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१५ | आल इंडीया ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएडान यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१६ | बाम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएठान यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१७ | परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 


3. सदर हासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥१॥/9७9॥॥॥9.90५९.॥)॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२००६३०१३०१०७२५२९ असा आहे. हा आदेडश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


9 
DN: c=IN, st=M hy 
2.5.4.20=bbb7 12ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff3f6805f 
105ac91db1e0, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


INumber=21524d9e84e57776ba 1 ee448660f3699bdd08917801a1 
9974a72d568f57f5401, ou=HOME DEPARTMENT GOVT OF 
G H | RAT KA R MAHARASHTRA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=NITIN 
JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2020.07.07 16:38:08 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१०) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 

) मा.विधानमंडळ सदस्य (सर्व), महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर ०६२०/प्र.क्र.९७/परि-२ 


१२) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


१८) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ, मुंबई. 


१९) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई महानगर परिवहन व विद्युत उपक्रम, मुंबई. 


२०) सर्वसंबधित संस्थांचे प्रतिनिधी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 
२१) प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी. 
२२) निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


